महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ ,मधील 
अधिकार्‍यांच्या सर्वसाधारण बदल्यामध्ये अंशात: बदल 
करण्याबाबत-शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- 9) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 
२) शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा क्र. बदली ३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२, दिनांक १८.०५.२०१८ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१८ रोजी तीन वर्षाचा 
कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक १८.०५.२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याचा शासन स्तरावर निर्णय 
घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४ (४) दोन व नियम ४ (५) मधील 
तरतुदीस अनुसरुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी व लगतपूर्व वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार 
खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दिनांक १८.०५.२०१८ सुधारीत अभिप्राय 
क्र. अन्वये करण्यात आलेली पदस्थापना 
पदस्थापना 
षि 2 ३ [aa षु 
7 श्रीम. मीना द. शेडकर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), | संचालक, जवाहर | रिक्‍त पदावर 
(यादव), शिणाधिकारी (प्राथ) | जि.प.पालघर बालभवन, मुंबई. 
जि.प. ठाणे 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/ अकरा, दिनांक 
३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२ 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
३. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
४. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१८०८१३१६२४४१०३२१ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 


5 
2.5.4.20=fd5fc4fceSf6732e6657dca817aeGee61 9% 
55d170d3c93eff53c3ca69d 1a772 


37af2edb5809b000f33d26328F 
fa ha e 6cdac80<e32afdac3f68b5821d14e41 तीर 


Date: 2018.08.13 17:21:33 +05'30' 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, मध्यवर्ती इमारत, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, ठाणे/पालघर 

) सर्व शिक्षण संचालक 

) विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, मुंबई 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई 
) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


o~ 


षु 
अधिदान व लेख अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पालघर 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


-८४) 


9 
८ 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


